देहरजी मध्यम प्रकल्प ता-विक्रमगड जि-पालघर मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अर्थसहाय्यातून 
राबविण्यास मान्यता मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/(प्र.क्र. २८७/१८)/मध्यम प्रकल्प 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ सप्टेंबर, २०१९ 


पहावे - शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.६८/१४/मधयम प्रकल्प, 
दिनांक ०४/०३/२०१४. 


प्रस्तावना:- 


दिनांक २४/०२/२०१४ रोजी मा. मंत्रीमंडळ बैठकीत देण्यात आलेल्या मान्यतेने संदर्भीय शासन 
निर्णयान्वये देहरजी मध्यम प्रकल्प ता-विक्रमगड जि-पालघर या प्रकल्पातून वसई विरार हहर महानगर 
पालिकेस पिण्यासाठी पाणी आरक्षित करण्यास व होणारा संपूर्ण खर्च भांडवली अंशदान म्हणून वसई 
विरार शहर महानगर पालिकेकडून घेऊन सदर प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने 
राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पातील एकूण उपलब्ध ९३.२२ द.ल.घ.मी 
पाणीसाठयापैकी ६९.४२ दलघमी पिण्यासाठी वसई विरार हहर महानगर पालिकेसाठी राखीव 
ठेवण्यात आला असून २३.८० दलघमी पाणी Carry Over म्हणून राखीव ठेवण्यात आले आहे. 


दरम्यानच्या काळात दरसूचीतील बदल, भूसंपादन खर्चातील वाढ, प्रकल्पाच्या आराखड्यातील 
बदल इ. कारणांमुळे किंमतीत वाढ झाली असून वसई विरार शहर महानगर पालिकेची आर्थिक क्षमता 
विचारात घेता वाढीव किंमतीनुसार निधी उपलब्ध करून देणे महानगर पालिकेस शक्‍य होणार नाही. 

त्यामुळे देहरजी प्रकल्प पूर्ण करणेबाबत मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा व लाक्षेवि यांचे 
अध्यक्षतेखाली दि. १४ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी बैठक संपन्न झाळी. सदर बैठकीत आयुक्त, मंबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी देहरजी प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य करणेबाबत सहमती दर्शविली 


त्यानुसार देहरजी मध्यम प्रकल्प वसई विरार हहर महानगर पालिकेच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी 
त्यांचे आर्थिक Slag कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने राबविण्या ऐवजी मुंबई महानगर Weal 
विकास प्राधिकरणाच्या आर्थिक स्त्रोतातून राबविण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. सदर प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारार्थ सादर 
करण्यात आला. मा. मंत्रीमंडळाने उपरोक्‍त वस्तुस्थितीच परामर्श घेऊन देहरजी मध्यम प्रकल्प ता- 
विक्रमगड जि-पालघर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अर्थसहाय्यातून राबविण्यास 
मान्यता देण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/(प्र.क्र. २८७/१८)/मध्यम प्रकल्प 

शासन निर्णय :- 
देहरजी मध्यम प्रकल्प वसई विरार शहर महानगर पालिकेच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी त्यांचे आर्थिक 
adds कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने राबविण्या ऐवजी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाच्या आर्थिक alas राबविण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

१) देहरजी मध्यम प्रकल्पातून वसई विरार शहर महानगर पालिकेसाठी आरक्षित HIF ६९.४२ 
दळघमी पाणी परिमाण महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिनांक २२/०९/२०१७ रोजी 
प्रसिद्ध केलेल्या घरगुती व औद्योगिक पाणी वाटपाच्या निकषानुसार योग्य आहे किंवा कसे याचे 
हृढीकरण जलसंपदा विभागाने करून घ्यावे . सदर निकषांनुसार वसई विरार हहर महानगर 
पालिकेसाठी आव्यक पाण्याचे परिमाण तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य व आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर 
ठरणा-या BAIA उपलब्ध करून देण्याबाबत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने 
कार्यवाही करावी. 

२) देहरजी मध्यम प्रकल्पासाठी वसई विरार शहर महानगर पालिकेने कोकण पाटबंधारे विकास 
महामंडळाकडे जमा केलेली संपूर्ण रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने वसई 
विरार शहर महानगर पालिकेसोबत पाणी उपलब्धता करार करतेवेळी समायोजित करावी. 

३) प्रकल्पाचे काम वसई विरार शहर महानगर पालिकेऐवजी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाने कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचेमार्फत संपूर्ण खर्च भांडवली 
अंशदान म्हणून वर्ग करून करावे. नगर विकास विभागकडे आवऱ्यक यंत्रणा नसल्याने 
प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची कार्यवाही जलसंपदा विभागने करावी. 

४) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सदर प्रकल्प भांडवली अंशदान घेऊन प्रस्तावित 
केला असल्याने आरक्षित केलेल्या पाणी वापराप्रीत्यर्थ मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाने वेळोवेळी निर्गमित होणा-या शासन परिपत्रकानुसार स्वामित्व शुल्क देणे 
बंधनकारक राहील. प्रकल्पाचे व्यवस्थापन व देखभाल, दुरुस्ती जलसंपदा विभागामार्फत 
करण्यात येईल मात्र व्यवस्थापन व देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाकडून करण्यात येईल. 

५) प्रकल्पाचा आर्थिक भार, भविष्यात उद्भवणारे कोणतेही आर्थिक दायित्व व इतर जबाबदारी मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची राहील त्यामुळे शासनावर कोणताही अतिरिक्‍त बोजा 
येणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

६) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने त्यांच्या स्वखर्चाने पाणी उचलण्याची व वितरणाची 
व्यवस्था करणे आवश्‍यक आहे. 

७ उद्भवाच्या ठिकाणी पाण्याची कमतरता असल्यास मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास 
आरक्षित पाण्याची शाश्वती देता येणार नाही. 

८) मुंबई महानगर wear विकास प्राधिकरणाने निर्माण होणा-या सांडपाण्यावर शुद्धीकरण करणारी 
यंत्रणा बसवावी. तसेच याबाबतच्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती कोकण पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, ठाणे व पर्यावरण विभाग यांना वेळोवेळी देणे आव्यक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/(प्र.क्र. २८७/१८)/मध्यम प्रकल्प 
____ हा शासन निर्णय नगर विकास विभागाच्या (कार्यासन -नवि-७) दिनांक २०/०६/२०१९ रोजीच्या 
सहमतीने, नियोजन विभागाच्या (कार्यासन -१४३३) दिनांक १९/०८/२०१९ रोजीच्या सहमतीने व वित्त 
विभागाच्या (कार्यासन -व्यय-१२)अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१७/व्यय-१२, दिनांक ०५/०९/२०१९ नुसार 
दिलेल्या सहमतीने व मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीतील मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१११२५४२३००२७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Dharane Mallikarjun Irappa 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Water Resources 
25 


tra, 
:42153c779eba7d6ca17364b6d37857b105b20a01d36c76 


5 डू 7c7ed1d7d278837bd7, 
Mallikarjun lrappa ५ वावा” 
Date: 2019.09.11 13:05:33 +05'30° 
(म. ई. धरणे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रतिलिपी :- 


१ 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्राळय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


an 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई 

प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

११)महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

१२) कार्यकारी संचाळक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

१३) मुख्य अभियंता (द.व प्र] व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


&. 


(९ 


vo 


१४) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 
१५) उपसचिव (मो.प्र-१/ मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिंव्य/लाक्षेवि/ळलपा/जवि),यांचे स्वीय सहाय्यक, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) वित्त विभाग ( व्यय-१२/ अर्थ-०२/अर्थ-१०/व्यय-६ अ), मंत्रालय, मुंबई. 

१८)नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१९) नगर विकास विभाग, (कार्यासन नवि-७), मंत्रालय, मुंबई. 
२०)मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


